महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 
२०१६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: साविअ-२०२०/प्र.क्र.३७/विशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक :०१ जून, २०२१. 


संदर्भ -9) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२०. 
२ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक समक्रमांक दिनांक २९ जानेवारी, २०२१. 
3) संचालक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये 
सुधारणा करण्यासाठी समिती यांचे दिनांक ५ एप्रिल, २०२१ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आली आहे. आपला अंतरिम अहवाल ३ 
महिन्यात सादर करावा असे निर्देश होते. त्यानुसार दिनांक १८ एप्रिल, २०२१ पर्यंत समितीने अहवाल सादर 
करणे अपेक्षित होते. 
२. तथापि समितीला आपला अहवाल शासनास सादर करण्यास काही कालावधी लागणार असल्याने, 
संदर्भाधिन क्र. २ अन्वये तीन महिन्यांची म्हणजेच दिनांक १८ एप्रिल, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. संचालक, उच्च शिक्षण, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ सुधारणा 
समिती यांनी संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक ५ एप्रिल, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये समितीस याबाबतचा अहवाल 
सादर करण्यास अजून काही कालावधी लागणार असल्याचे नमूद करुन अहवाल सादर करण्यास 
मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती केली आहे. 
३. त्यानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी गठीत 
केलेल्या समितीस आपला अहवाल सादर करण्यास आणखी तीन महिन्यांची म्हणजेच दिनांक १७ जुले, 
२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६०११६१९१८८५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AJIT 
MADHUKARRAO 
BAWISKAR 


(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) मा.राज्यपाल कार्यालयाचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 
३) डॉ. सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष विद्यापीठ अनुदान आयोग. 

) डॉ. राजन वेळुकर, माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ 

) डॉ.विजय खोले, माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः साविअ-२०२०/प्र.क्र.३७/विशि-४ 


६) डॉ. नरेडचंद्र, माजी प्र-कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

७) डॉ. रचिता एस. राथो, सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय विधी महाविद्यालय, मुंबई 
८) श्रीमती शितल देवरुखकर शेठ, सिनेट सदस्य, मुंबई विद्यापीठ 

९) अँड.हर्षद भडभडे, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 

१०) डॉ. उद्धव भोसले, कुलगुरु, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 

११) श्रीमती परवीन सय्यद, विधी अधिकारी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

१२) प्रा. प्रसाद दोडे, दत्ता मेघे अभियांत्रिकी महाविद्यालय 

१३) डॉ. बी.टी. साबळे, माजी कुलगुरु, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक 
१४) डॉ.नितिन करमळकर, कुलगुरु, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

१५) डॉ.डी.टी. शिर्के, कुलगुरु, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 

१६) संचालक, तंत्र शिक्षण, मुंबई 

१७) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 

१८) महालेखापाल, (लेखा व परिक्षा-१)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

१९) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२०) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२१) निवडनस्ती (विशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


